अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व अकोट 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक-१५ जुले, २०१९ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 


जा.क्र.का-२(२)/ दर्जोन्नती/ २०१९/ १३१०, दि.०७/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व अकोट तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सदर 
रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, अकोला यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
अकोला यांचा ठराव विचारात घेऊन अकोला जिल्ह्यातील खालील रस्ते Salad करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 

a अकोट लोहारी बु. सिरसोळी । इजिमा क्रमांक -२ | ०/००ते 29/00 २१.०० । प्रमुख 
काळेगाव अकोली रूपराव कि.मी. ।जिल्हा 
बेलखेड रा.मा.२८१ ला मार्ग-३२ 
जोडणारा रस्ता. 

२. दाणापूर रायखेड कौठा तेल्हारा | इजिमा क्रमांक -3 | ०/००ते १६/१०० १६.१०० । प्रमुख 
तुंदगाव दहीगाव रस्ता. कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-३३ 

३. खिरकुंड पोपटखेड रा.मा.२८३ । इजिमा क्रमांक -४ | ०/००ते २२/७०० २२.७०० । प्रमुख 
ला जोडणारा रस्ता. कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-३४ 

४. मानकरी राजुरा अकोली इजिमा क्रमांक -५ | ०/००ते २०/०० २०.०० । प्रमुख 
दिवठाणा चंडीकापुर देऊळगा कि.मी. ।जिल्हा 
मंचनपुर ते रा.मा.४७ ला मार्ग-३५ 
जोडणारा रस्ता. 

4, रा.मा.२०४ ते बोर्डी कासोद- इजिमा PATH - । ०/००ते 34/400 ३५.५०० | WAR 
शिवपूर शहापूर उमरा ६१ कि.मी. ।जिल्हा 
पिंपळखुटा लोहारी बु .मुंडगाव मार्ग-३६ 
लामकानी रौदळा ते रा.मा.२४ 
ला जोडणारा रस्ता. 

> भांबेरी मनब्दा दापुरा ते पारळा | इजिमा क्रमांक- । ०/००ते २२/०० २२.००  । प्रमुख 
देवर्डा निजामपुर रस्ता. ६३ कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-३७ 

0. रा.मा.२७१ ते रौदळा दाणापूर । इजिमा क्रमांक- । ०/००ते 29/400 २१.५०० | प्रमुख 
वाडी अहमदपुर उकळभ बाजार | ६४ कि.मी. ।जिल्हा 
वांगरगाव बाभुळगाव अडसुळ ते मार्ग-३८ 
रा.मा.२४ ला जोडणारा रस्ता. 

Ce दाणापूर हिंगणी Met माळठाणा | इजिमा क्रमांक- | ०/००ते १७/८०० १७.८०० । प्रमुख 
अडगावते रा.मा.२४ ला ६५ कि.मी. ।जिल्हा 
जोडणारा रस्ता. मार्ग-३९ 

९. बोरवा चितलवाडी खंडाळा इजिमा क्रमांक - । ०/००ते २०/९०० २०.९०० | WAT 
मालठाणा तळेगाव खुर्द अकोळी | ६७ कि.मी. ।जिल्हा 
रूपराव भोकर वरूड बु. राणेगाव मार्ग-४० 

ते रा.मा.२७३ ला जोडणारा 
रस्ता. 
एकूण १९७.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अकोला जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९७.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (७१७.७८--१९७.५००) 
म्हणजेच ९१५.२८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत १९७.५०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (१००६.२००-१९७.५००) म्हणजेच ८०८.७०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७१६१२३९४८२६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp fa S h a nt ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d52614 


Vi n aya kra 0 Pati | 3e814db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.07.16 12:47:50 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,अकोला. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


